वर्ष ८ , अंक १ ९ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक मध्य उप - विभाग 

बुधवार , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक २ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - २ ९ -१ 


सामान्य प्रशासन विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ मार्च २०२३ 

अधिसूचना 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


क्रमांक मलोआ -११२२ / प्र.क्र . २५१ / का -८ . – भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद ३१६ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याद्वारे , डॉ . दिलीप ज्ञानेश्वर पांढरपट्टे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्य पदावर 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


सदर नियुक्ती ही , त्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून ६ वर्षांसाठी किंवा वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी राहील . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – मध्य उप विभाग , मार्च १ , २०२३ / फाल्गुन १० , 

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st March 2023 . 
NOTIFICATION 

No. MPSC - 1122 / C.R . 251 / Desk - 8.- In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of 
Article 316 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra hereby , appoints 
Dr. Dilip Dnyaneshwar Pandharpatte as a Member of the Maharashtra Public Service 
Commission . 


२ 


शके १ ९ ४४ 


This appointment shall be for a period of six years from the date of assuming charge of the 
said post or till he attains the age of 62 years , whichever happens earlier . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANU KUMAR SRIVASTAVA , 
Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


